राखीव वनाचे सर्व्हेक्षण, जमाबंदी व सिमांकन 
योजनेंतर्गत सन २०२३-२४ करिता निधी 
वितरीत करण्याबाबत.. (४४०६-००५३). 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- एस-१०/२०२३/प्र.क्र.१७४/फ-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक : २५ सप्टेंबर, २०२३. 


वाचा :- 


१. वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२३/ प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि. १२.०४.२०२३. 
२. प्रधान मुख्य वनंसरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे दिनांक 
२५.०४.२०२३, दिनांक १३.०६.२०२३ व दिनांक २७.०७.२०२३. 
३. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक ६.०७.२०२३ व दिनांक २४.०८.२०२३. 
४. प्रधान मुख्य वनंसरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र 
क्र.-कक्ष-१/पी/यो/नबाप्र/प्र.क्र.१५/३८८/२०२३-२४, दिनांक २३.०८.२०२३. 
५. प्रधान मुख्य वनंसरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र 
क्र.-कक्ष-१/पी/यो/नबाप्र/प्र.क्र.१५/४०७/२०२३-२४, दिनांक ३०.०८.२०२३. 


प्रस्तावना :- 


"राखीव वनाचे सर्व्हेक्षण, जमाबंदी व सीमांकन" (४४०६ ००५३) या राज्य योजनेअंतर्गत सन २०२३-२४ 
साठी एकूण रु. ८०००.०० लक्ष (०२- मजूरी रु. १३६०.०० लक्ष, २७ - लहान बांधकामे रु. ३६८०.०० लक्ष व 
५३- मोठी बांधकाम रु. २९६०.०० लक्ष) इतका निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला आहे. 
२. वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र. १ च्या परिपत्रकान्वये एप्रिल ते जून २०२३ या पहिल्या तिमाहीसाठी २०%, 
जुले ते सप्टेंबर २०२३ या तिमाहीसाठी २०% व ऑक्टोबर ते डिसेंबर २०२३ या तिमाहींसाठी ३०% च्या 
मयादेत निधी वितरीत करण्यास मान्यता दर्शविलेली आहे. 


प्रस्तुत योजनेअंतर्गत पुणे, औरंगाबाद, गडचिरोली, कोल्हापूर, धुळे, ठाणे व अपर प्रधान मुख्य 
वनसंरक्षक (वन्यजीव) प. मुंबई वनवृत्तासाठी आवश्‍यक एकूण रु. २७२२.३६ लक्ष निधी वितरीत करण्याबाबचा 
प्रस्ताव प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी संदर्भ क्र. २, 
४व५च्या पत्रान्वये शासनास सादर केला आहे. मागणी केलेल्या एकूण रक्‍कम रु. २७२२.३६ लक्ष निधीपैकी 
एकूण रक्कम रु. ६७५.३५ लक्ष निधी या विभागाच्या संदर्भ क्र. ३ च्या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात 
आला आहे. 
3. आता, या योजनेअंतर्गत सन 2023-28 करिता अर्थसंकल्पित असलेल्या रु. ८०००.०० लक्ष 
निधीपैकी वित्त विभागाच्या अर्थसंकल्पिय प्रणालीप्रमाणे माहे सप्टेंबर-२०२३ अखेर प्राप्त एकूण रु. २२४०.०० 
लक्ष निधीपैकी वितरीत रु. ६७५.३५ लक्ष निधी वजा करता, एकूण रु. १५६४.६५ लक्ष निधी वितरणासाठी 
उपलब्ध आहे. सदर निधीतून मागणी केलेला निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय क्र. एस -१०/२०२३/प्र.क्र.१७४/फ-३ 


शासन निर्णय:- 

सन २०२३-२४ करिता "राखीव वनाचे सर्वेक्षण, जमाबंदी व सिमांकन" (४४०६ ००५३) या 
योजनेअंतर्गत गडचिरोली व पुणे वनवृत्तासाठी रु. ६५३.५४ लक्ष (०२ मजूरी- १११.१० लक्ष, २७ लहान कामे - 
३००.६३ लक्ष, ५३ मोठी कामे - रु. २४१.८१ लक्ष) निधी पुढील तपशिलानुसार तसेच अटींच्या अधीन राहून 
खर्च करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे :- 


अ.क्र. | वनवृत्त कामाचा तपशिल ०२-मजूरी । २७- । ५३-मोठी ' वितरीत 
लहान | बांधकामे | रक्‍कम 
बांधकाम (लक्ष) 
(he गडचिरोली | सिमेंट Hise TSR TAR करणे| ८.७० 23.48 १८.९३ ५१.१७ 
व सिमांकनाचे जागी रोवणे. 
२ पुणे | सिमेंट काक्रेट Mea तयार करणे | १०२.४० | २७७.०९ | २२२.८८ ६०२.३७ 
व सिमांकनाचे जागी रोवणे. 
एकूण १११.१० | ३००.६३ | २४१.८१ ६५३.५४ 
१) ज्या प्रयोजनासाठी खर्चास मंजूरी देण्यात आली आहे, त्याच प्रयोजनावर निधी खर्च करण्यात यावा 


ट्ट 


या मध्ये कोणत्याही प्रकारची वित्तिय अनियमितता होणार नाही, याची पुरेपूर दक्षता घेण्यात यावी. 

वित्त विभागाने दि. ११/७/२००१ च्या शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या वित्तिय मर्यादा यापुढेही 

लागू राहतील. 

४) सदर मान्यता ही आर्थिक वर्ष २०२३-२४ या कालावधी करिताच देण्यात येत आहे. 

५) सदर बांधकाम करताना वन (संवर्धन) अधिनियम, १९८० चा भंग होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. 

६) खर्चाच्या अनुषंगाने उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करण्यात यावे. 

9) आर्थिक वर्षाअखेर वितरीत निधी आर्णि अखर्चित निधीची पडताळणी करण्यात अखर्चित निधी 
तातडीने शासनखाती जमा करण्यात यावा. 

८) निधी वितरीत करताना प्रस्तुत कामे दुबार होत नसल्याची खातरजमा करावी. 


AN 
~— 


२. सदर खर्च हा मागणी क्रमांक- सी-१०, ४४०६ वनीकरण व वन्यजीवन यावरील भांडवली खर्च राज्य 
योजनांतर्गत योजना वनाचे सर्वेक्षण, जमाबंदी व सिमांकन (४४०६-००५३) या शीर्षाखाली दर्शविण्यात यावा व 
सन २०२३-२४ मध्ये मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. निधी खर्च करताना वित्त विभागाने मासिक निधी 
विवरणपत्र तसेच इतर बाबतीत दिलेल्या सूचनांचे पालन करण्यात यावे. 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक १२.०४.२०२३ 
च्या मान्यतेने तसेच शासन निर्णय क्रमांक वि.अ.प्र.--२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम/भाग-२, दिनांक 
१७/४/२०१५ भाग पहिला उप विभाग-३ परिच्छेद २७ (२) अन्वये विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्र. एस -१०/२०२३/प्र.क्र.१७४/फ-३ 


४. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०९२५१७३१३२४६१९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत :- 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


itally signed by APARNA SUHAS UPASANI 


igi 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, REVENUE AND. 
FOREST DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Mal hi 
2.5.4.20=130a2ee40839d75ff1 8e9324449909782809 1 efSe09f856d 


6e8f0c403254f40. 


pseudonym=3697F9C1859177438542B4E103592744309AD950, 
serialNumber=00DDF81FCF3DFD3E814E1C6D5D5D1249D28D656 
01EBO4ECDFF837C158CB2ED4C, cn=APARNA SUHAS UPASANI 


Date: 2023.09.25 17:33:41 +05'30' 


(अपर्णा उपासनी) 
कार्यासन अधिकारी 
महाराष्ट्र शासन 


१) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

२) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

३) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

४) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (संधारण) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
) 
) 


५) मुख्य वनसंरक्षक (प्रा), गडचिरोली/ पुणे 
६) मुख्य वनसंरक्षक (भूमी अभिलेख कक्ष), नागपूर 


७) महाळेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 


८) नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
९) वित्त विभाग, व्यय १०/ अर्थसं-६ मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
0) कार्यासन अधिकारी (फ-२) महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
११) कार्यासन अधिकारी, ब-१, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
२) निवडनस्ती, कार्यासन (फ-३), म.व.व.वि., मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


